अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व 
प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील ५० अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी ०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.६२ (29-22) /१०५, दि.२९.०८.२०२३. 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, दि.२०.०३.२०२३ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील २ राजपत्रित व ४८ अराजपत्रित अशा एकूण ५० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील २ राजपत्रित व ४८ अराजपत्रित अशा एकूण ५० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांनी संदर्भ क्रमांक-१ अन्वये शासनास सादर 
करण्यात आला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिपत्याखाळीळ योजनेतर योजनेखाळील २ राजपत्रित व ४८ अराजपत्रित 
अशा एकूण Yo अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ मधील अटी व शातीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४ 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व त्याखालील सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या कार्यालयातील पदे 


प्रधान शीर्ष २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 
(योजनेत्तर) 

उपप्रधान शीर्ष ०६ वनीकरण 

गौण शीर्ष ००४ संशोधन 

उप शीर्ष (००)(०१) संशोधन केंद्र आणि प्रायोगिक चाचण्या 


व क्षेत्र चाचण्या (२४१५ ००१६ ०१) 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ीकषीचा9$0[॥8.90/॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२५११२९१७८९१९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 


SHASHIKANT 
सोबत :- विवरणपत्र "अ' JAKHALEKAR 


(वि.श.जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) ठाणे/नागपूर/अमरावती/नाशिक. 
७. ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४ 


शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी -०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, दि. २५.०९.२०२३ 


विवरणपत्र "अ' 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील २०२३-२४ यावर्षी दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 
स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/पदे ज्या 
शासकीय आदेशान्वये निर्माण केली त्या 
आदेशाचा क्रमांक आणि दिनांक 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे २०२३- 
२०२४ यावर्षी ज्या शासकीय 
आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवली होती 
त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१ शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-१८८०/ फ- | झा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
२, दि.२०.०८.१९८३,  आयएफएस- | ०३/२३/प्र.क्र.६६८/फ-४, 
२०१३/३५/प्र.क्र.२१/फ-७ दि.५.९.२०१३ व | दि.२०.०३.२०२३ 
एएफओ १०१३/प्र.क्र.२२६/फ-७ 
दि.१२.९.२०१३ 


अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


पदांचे नाव 


अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक 
(संशोधन, शिक्षण व 
प्रशिक्षण) म.रा.पुणे 


विभागीय 
वनअधिकारी 
(संशोधन) 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 


२ दि. २०.८.१९८३ 


२ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एआरएस- 
१०८५/१५५५३०/फ-२ दि.२३.८.१९८५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७७०६४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७०००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


3 शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/ 
२४७९/७०००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


वनपाल, 
ताडगाव 


तैनाती वनरक्षक 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/ 
२४७९/७०००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


वनरक्षक/ तैनाती 
वनरक्षक ताडगांव 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/ 
२४७९/७०००९४/फर दि.१०.५.१९७९ 


टॅकक्‍्टरचालळक, 
ताडगांव 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/ 


नाईक, 
ताडगांव २४७९/७०००९४/फर? दि.१०.५.१९७९ 


ताडगाव 


झा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-१८८०/फ- 


विभागीय वन अधिकारी (वनसंवर्धन तज्ञ), चंद्रपूर 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४ 


वनसंरक्षक आणि वनसंवर्धन तज्ञ, पुणे 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीमएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


लघुटंकलेखक 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
१९६०/१६५९६/झेड दि.८.९.१९६२ 


वनपाल, संशोधन 
बाग पुणे 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


वनपाल, संशोधन, शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
कोयना २४६४/२८३५७/ई दि.६.९.१९६५ 


वनपाल, संशोधन 
पाचगणी 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४६४/२८३५७/ई दि.६.९.१९६५ 


वनरक्षक, कोयना व 
बोंडारवाडी 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शिपाई, वन संवर्धन 
तज्ञ, पुणे कार्यालय 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
२ 
१ 
१ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२४६४/२८३५७/ई दि. ६.९.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 


सहायक ALANA, वनअनुसंधान केंद्र, वाडा व PAR 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२४७९/७००९४/फ-२/ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७००९४/फ-२ 

दि. १०.५.१९७९ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७००९४/फ-२, दि.१०.५.१९७९ 


| 
3 
जी 


२२६९/५५०३९/९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.-६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४ 


विभागीय वन अधिकारी (वनसंवर्धन तज्ञ), नागपूर 


प 
षि 


वनरक्षक, अमरावती 
qa 


वनरक्षक, नवापूर 


१ 
संशोधन 

लेखक 

वनरक्षक 

१ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
११५७/१९९८/ झेड दि. २९.६.१९५९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी - 
४५६४/११६९-२, दि.१६.६.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी- 
४५६४/११६६-२, दि.१९.६.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी 
४५६४/११६६-२, दि. १९.६.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी- 
४५७३/१९६७१२-२ दि. ५.१२.१९७४ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
१००८४/१२९५/सीआर-२, दि.९.८.१९८४ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
१००८४/१२९५/सीआर-२, दि.९.८.१९८४ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम११५७/११९ 
७८/३/ दिनांक २४.६.१९७० 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
१००८४/१२९५/सीआर-२, 
दि. ९.८.१९८४ 


KKKKKEKKKKKEKRKKKEKA 


दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
०३/२३/प्र.क्र.६८/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


